अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२३-२४ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(2294 १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास ळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २२ जून, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 
दिनांक १८.०४.२०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 
दिनांक ११.०५.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कळम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) साठी एकूण रुपये २६१.०८१२ कोटी इतका 
निधी अर्थसंकल्पीत केलेला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला रु.२५.१० कोटी इतका निधी जिल्हा परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ च्या 
शासन निर्णयान्वये तसेच रु.२६.९० कोटी इतका निधी जिल्हा परिषदांना वाचा Helles अनुक्रमांक ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
साठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 
१०,००,००,०००/- (अक्षरी दहा कोटी फक्त ) इतके अनुदान संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


३. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 
नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 0॥॥॥8 पद्धतीने 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


५. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक 94.09.2023 च्या 
शासन निर्णयानुसार ते "बिनशर्त" स्वरुपाचे आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


&  याझासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या ळेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


&. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
2023 अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या 
अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२२११५२२१९७२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
G A N F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e91 
NIV U गा | | 7ffa1ef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1325A2533F628572438B5FB711 


C805DE49788678B9701 5BBOCAC990E3B37542 
3, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 


Date: 2023.06.22 15:27:36 +05'30' 


(गणेडा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 

विभागीय आयुक्त, सर्व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 


Cc “७ A -5 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, दिनांक २२ जून, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने(स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 
अ. जिल्ह्याचे सन २०२३-२४ करीता या शासन |। या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८८१ 
क्र. नांव निर्णयान्वये वितरीत करावयाचे खाली वितरीत करण्यात येत असलेले 
अनुदान एकूण अनुदान (अक्षरी रुपये) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
| १_| ? 3 & 
१ | ठाणे २६००००० रूपये सव्वीस लाख फक्त 
2 | पालघर 4200000 रूपये बारा लाख फक्त 
३ | रायगड ११००००० रूपये अकरा लाख फक्त 
४ | रत्नागिरी ६८००००० रूपये अडुसष्ठ लाख फक्त 
५ | नाशिक ३४००००० रूपये चौतीस लाख फक्त 
६ धुळे ५४००००० रूपये चोपन्न लाख फक्‍त 
७ | नंदुरबार १८००००० रूपये अठरा लाख फक्त 
८ | जळगांव ३३००००० रूपये तेहत्तीस लाख फक्त 
९ । पुणे ३४००००० रूपये चौतीस लाख फक्त 
१० | सातारा ८३००००० रूपये Sah लाख फक्त 
११ | सांगली २८००००० रूपये अठ्ठावीस लाख फक्त 
१२ | सोलापूर ३७००००० रूपये सदतीस लाख फक्‍त 
१३ कोल्हापूर ५२००००० रूपये बावन्न लाख फक्त 
१४ | औरंगाबाद ३३००००० रूपये तेहत्तीस लाख फक्त 
१५ | परभणी ५१००००० रूपये एक्कावन्न लाख फक्त 
१६ | हिंगोली ११००००० रूपये अकरा लाख फक्त 
१७ | नांदेड ३२००००० रूपये बत्तीस लाख फक्त 
१८ | उस्मानाबाद ५३००००० रूपये त्रेपन्न लाख फक्त 
१९ | लातूर ३०००००० रूपये तीस लाख फक्त 
२० | बुलढाणा ४३००००० रूपये त्रेचाळीस लाख फक्त 
२१ | अकोला 3300000 रूपये तेहत्तीस लाख फक्त 
२२ | वाशिम 3300000 रूपये तेहत्तीस लाख फक्त 
२३ | अमरावती २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 
२४ | यवतमाळ ४२००००० रूपये बेचाळीस लाख फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


२५ | वर्धा ११००००० रूपये अकरा लाख फक्त 

२६ | नागपूर ४२००००० रूपये बेचाळीस लाख फक्त 

२७ । भंडारा ३८००००० रूपये अडतीस लाख फक्त 

२८ । गोंदिया १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

२९ | गडचिरोली २३००००० रूपये तेवीस लाख फक्त 
एकूण १०००००००० रूपये दहा कोटी फक्त 


GANESH 
NIVRUTTI 
PAWAR 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e917 
ffalef512d7e8fa2e49d93adbbSad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB711 
C805DE49788678B9701 5BBOCAC990E3B375423 
, Cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 

Date: 2023.06.22 15:28:27 +05'30° 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


